महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे अखत्यारीत 
असलेले अल्प मुदतीचे व्यवसायाभिमुख 
पदविका अभ्यासक्रम शौक्षणिक वर्ष २०२३-२४ 
पासून सुरु करण्यास झासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०२३/(१०/२३)/₹-५९०. ६५८९३३/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : 
१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.११/१२१/तांशि-५,दि: ०३.०५.२०२१. 
२) महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, अधिसूचना क्र.मरातंशिम/का-५४/ २०२२-२३/ ६३६०, दि.१४.१०.२०२२. 
3) महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांचे पत्र जा.क्र.मरातंशिमं/का-५४/अल्प.मु.अ./२०२२-२३/ ८४८२, 
दि.२९.१२.२०२२. 
४ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०२३/(प्र.क्र.१०/२३/तांशि-५,दि:१६.०६.२०२३. 
५) महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांचे पत्र जा.क्र.मरातंशिमं/का-५४/अल्प.मु.अ./२०२३-२४/४९६७,४९६८, 
४९६९, दि.०१.०८.२०२३. 
६. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांचे पत्र जा.क्र.मरातंशिमं/का-५४/अल्प.मु.अ./२०२३-२४/५४६५,५४६६, 
५४६७,५४६८,५४६९,५४७०,५४७१, दि.११.०८.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे अखत्यारीत sass अल्प मुदतीचे व्यवसायाभिमुख 
पदविका अभ्यासक्रमांना मान्यता देणेबाबतची कार्यपध्दती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या दिनांक 
03.04.2029 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 
मंडळाने दिनांक १४.१०.२०२२ रोजी अधिसूचना प्रसिध्द करुन राज्यातील इच्छुक संस्थांकडून 
ऑनलाईन प्रणालीव्दारे अर्ज मागविले होते. 


२. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाकडे प्राप्त झालेळे अर्ज व अर्जासोबतच्या मुळ कागदपत्रांची 
कागदपत्र पडताळणी समितीमार्फत तपासणी तसेच पात्र संस्थेतील पायाभूत सुविधांची भौतिक 
पडताळणी तज्ञ समितीद्वारे करण्यात आली. तद्नंतर राज्यस्तरीय समितीने विभागस्तरीय समितीच्या 
अहवालांची पडताळणी करुन ज्या संस्थांमध्ये शैक्षणिक व पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत तसेच विहीत 
निकषांची व त्यास पूरक आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करीत असलेल्या संस्थांच्या प्रस्तावाबाबत 
संदर्भाधिन पत्र क्र.३ अन्वये शासनास शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्याअनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष 
२०२३-२४ पासून महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या अखत्यारीतील व्यावसायाभिमुख अल्पमुदतीच्या 
अभ्यासक्रमांना संदर्भाधिन क्र.४ वरील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


३. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाकडे प्राप्त प्रस्तावांपैकी ज्या संस्थांनी आवऱ्‌यक कागदपत्रांची 
पुर्तता केलेली नाही त्या संस्थांची शिफारस राज्यस्तरीय समितीकडुन शासनास करण्यात आलेली 
नव्हती. यापैकी काही संस्थांनी आवश्‍यक कागदपत्रांची व त्रुटींची पूर्तता केल्याने सदर संस्थांचे प्रस्ताव 
महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने अभिप्राय सादर करुन संदर्भाधिन पत्र क्र.५ व ६ अन्वये शासनास 
सादर केलेले आहेत. त्यास अनुसरुन सदर प्रस्तावांना शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ATaAM-2023/( 10/23)/E-No. ६५८९३३/तांशि-५ 


शासन निर्णय :- 


शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे अखत्यारीत असलेल्या 
अल्पमुदतीच्या व्यवसायाभिमुख पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थांना सोबतच्या Annexure - Ad 8 मध्ये नमुद 
केल्यानुसार नवीन संस्था सुरु करण्यास खालील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार व त्याखालील अटी व शार्तीच्या 
अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | प्रपत्र | तपशिल एकूण संस्था 


1. Annexure-A_ | List of Short Term Courses With It's Intake In New & ०९ 
Existing Institutes Proposed for approval by Government 
of Maharashtra From Academic Year 2023-2024. 


Q. Annexure-B_ | List of Short Term Courses For Variation In Intake of ia 
Courses in Existing Institutes proposed for approval by 
Government of Maharashtra From Academic Year 2023- 
24. 


एकूण| a | 


१ मंडळाच्या अखत्यारीतील शासन मान्य अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमांना देण्यात येणारी मंजूरी ही 
शासनाच्या दि. २१.५.१९८३ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कायम विनाअनुदान तत्वावर असून सदर 
अभ्यासक्रमांना शासनाचे कोणत्याही प्रकारचे अनुदान देय असणार नाही. 

२ सदर अभ्यासक्रमांचा कालावधी, प्रवेशक्षमता, सत्रपध्दत इ. बाबी शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्टांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 

३) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी नेमावे व नियमाप्रमाणे 
वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत 
तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

४ सदर अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमासाठी संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता घेणे 
आवश्यक आहे. तसेच या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी प्राप्त अभ्यासक्रम अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 
राबविण्याचे ठरविल्यास सदर अभ्यासक्रमांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेची मान्यता घेणे संस्थांवर 
बंधनकारक राहिल. 

५ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शासनाचे फी प्रतिपूर्तीचे जरी धोरण असले तरी, त्यामध्ये कोणत्याही 
अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमांना फी प्रतिपूर्ती योजना लागू नाही. त्यामुळे वरील अभ्यासक्रमाकरीता फी प्रतिपूर्ती 
योजना कोणत्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही. आर्थिकदृष्टया मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांना 
देखील फी प्रतिपूर्त/सवलत योजना लागू होणार नाही. 

६ शासनाने विहित केलेल्या तसेच महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती 
मान्य असल्याबाबतचे विहित नमुन्यातील रुपये पाचशेच्या स्टॅम्पपेपरवर हमीपत्र मंडळास सादर करणे 
संस्थांना बंधनकारक राहील. 

७ संबंधित संस्थेने संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ती मुदतठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

८) सदर संस्थेने नियमित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ती, यंत्रसामुग्री व अद्यावत प्रयोगशाळा 
आणि मानकांप्रमाणे ग्रंथालय सुविधा विद्यार्थ्यांना देत असल्याबाबत शपथपत्र संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र 
शिक्षण मंडळ, मुंबई यांनी घ्यावे. याबाबींची पूर्तता करुन घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित उप सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, विभागीय कार्यालय यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/(१०/२३)/₹-९०. ६५८९३३/तांशि-५ 


९) संस्थेतील ग्रंथालयास आवऱ्यक ती पुस्तके, नियतकालिके महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, 
बांद्रा, मुंबई यांच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. 

qo) सदर संस्था संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ यांच्या नियंत्रणाखाली राहील व 
संबंधित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांचेकडून घेतल्या 
जातील. 

११ सदर अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश गुणवत्ता, आरक्षण इत्यादी बाबतच्या शासकीय 
धोरणानुसार मंडळाच्या नियंत्रणाखाली करण्यात यावे. 

१२) सदर झासन निर्णयांन्वये मान्यता मिळालेला अभ्यासक्रम संस्थेने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 
सुरू करणे आव्यक राहील. संस्थेने सदर अभ्यासक्रम त्याप्रमाणे सुरू न केल्यास संस्थेला सदर 
अभ्यासक्रमाकरीता देण्यात आलेली मान्यता आपोआप रद्द होईल. 

१३) शासन मान्यता व महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाची संलग्नता मिळाल्याशिवाय कोणत्याही 
संस्थेने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करु नयेत. मान्यता / संलग्नता मिळाल्याखेरीज विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास 
त्यास संपूर्णत: संस्था जबाबदार राहील. 

१४ शासनाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संस्थांनी आकारल्यास संस्थांवर 
महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिटयूजान (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ नुसार कारवाई 
करण्यात येईल. 

१५) रेॅंगिंग संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

१६ याशिवाय संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती 
संस्थांना लागू राहतील. 

१७ शौक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी उपरोक्त अटी व शार्तीमध्ये बदल करण्याचे किंवा नवीन अटी 
व शर्ती अंतर्भूत करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१५१७५०२१५५०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SAMEER LAXMAN 
SAMEER ater 
DN: CN = SAMEER LAXMAN DHERE, 
LAXMAN C =IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = HIGHER AND TECHNICAL 
D H E R E EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2023.09.15 17:54:39 +05'30' 
(समीर ढेरे) 


कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पूर्व), मुंबई, 
३. उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, सर्व विभागीय कार्यालये (महाराष्ट्र राज्य तंत्र 
शिक्षण मंडळामार्फत), 
४. संबंधित संस्था (महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळामार्फत), 
५. निवड नस्ती/तांशि-५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन FO क्रमांक मान्यता-२०२३/( १०/२३)/२-०. ६५८९३३/तांशि-५, दि.१५.०९.२०२३ 


List of Short Term Courses With It's Intake In New & Existing Institutes Proposed for approval by Government of Maharashtra From Academic Year 2023-2024. 


Institute Code Institute Name & Address 


Annexure-A 


Name of Course(s) 


Institute Region 


Intake 


Duration of 
Course in years 


Yearnly/Semes 
ter pattern 


Course Type 


IDEAL FOUNDATION IDEAL INSTITUTE OF 
PHARMACY , PALGHAR ,PLOT NO-40 
,PIMPLAJ ROAD,POSHERI,TAL:- 
WADA, DIST:-palghar maharashtra 421303 


CENTRAL INDIA INSTITUTE OF PGDMLT 
,25/1B, MOUZA LONARA, NAGPUR 


ID-Diploma in Interior Designing and Decoration 


IN-Diploma in Interior Designing and Decoration 
LX-Advanced Diploma in Medical Laboratory 
Technology. 


LX-Advanced Diploma in Medical Laboratory 
Technology. 


Semester 


Semester 


Semester 


Semester 


Full Time 


Full Time 


Full Time 


D.D. Bhoyar Technical Institute Mouda ,Old 
Bhandara Road, Back Side of Goverment ITI, 
Mouda Th Mouda Dist. Nagpur Pin Code: 
441104 
SAI PARAMEDICAL COLLEGE OMERGA 
,NEW BALAJI NAGAR MAIN ROAD OLD 
H.N 9 OMERGA TQ.OMERGA 
DIST.OSMANABAD 


GURUMAULI TECHNICAL INSTITUTE ,GAT 
NO.311 MALIPARGAON TQ MAJALGAON 
DIST BEED 


UTKARSH TECHNICAL INSTITUTE ,AT 
POST DEEP HOSPITAL VIDYA NAGAR 
PURV BEED DIST BEED 


IT-Advanced Diploma in Industrial Safety 


LX-Advanced Diploma in Medical Laboratory 
Technology. 


LX-Advanced Diploma in Medical Laboratory 
Technology. 


RZ-Advanced Diploma in X-ray Radiography 

Techniques 

LX-Advanced Diploma in Medical Laboratory 
Technology. 

RZ-Advanced Diploma in X-ray Radiography 

Techniques 


Nagpur 


Aurangabaad 


Aurangabaad 


Aurangabaad 


Semester 


Semester 
Semester 


Semester 
Semester 


Semester 


Full Time 


Full Time 
Full Time 


Full Time 
Full Time 


Full Time 


Institute of Paramedical Sciences Jalgaon ,A-22, 
Shantiban Apartment, Gajanan Colony, Near 
Primprala Railway Gate, Jalgaon 
Siddhi Institute of Paramedical Science and 
Technology ,Shri Chhajed Compex, Sangamner 
Road, Ward No. 5, Shrirampur- 413709, Dist- 
Ahmednagar (MS) 

P. G. COLLEGE OF PARMACEUTICAL 
SCIENCE AND RESEARCH , CHAUPALE 
,AT POST- CHAUPALE TAL. & DIST 
NANDURBAR 425411 


LX-Advanced Diploma in Medical Laboratory 
Technology. 


MQ-Diploma in Medical Equipment Maintenance 


RZ-Advanced Diploma in X-ray Radiography 
Techniques 


LX-Advanced Diploma in Medical Laboratory 
Technology. 


Nashik 


Nashik 


Semester 


Semester 


Full Time 


Full Time 


2 
1 
1.5 
1.5 
1 


Semester 


Semester 


Full Time 


Full Time 


शासन नेणेय क्रमांक मान्यता-2023/( 10/23)/E-No. 658933/तांशि-5 
Annexure B 


List of Short Term Courses For Variation In Intake of Courses in Existing Institutes proposed for approval by Government of Maharashtra From A.Y. 2023-24 


शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०२३/( 20/23)/E-No. ६५८९३३/तांशि-५, दि.१५.०९.२०२३ 


Annexure-B 


List of Short Term Courses For Variation In Intake of Courses in Existing Institutes proposed for approval by Government of Maharashtra From 
Academic Year २०२३-२४. 


Duratio | Yearnly/ 
Institute T ‘ Institute nof Semeste T 
Sr.No Cc rust Name & Address| Institute Name & Address र Name of Course(s) Intake New Intake Course Type 
—+ ‘ode Region Course r 
in years | pattern 
MAULI EDUCTION 
MAULI EDUCATION SOCIEL TC MANGAON 
SOCEITY .AT INSTITUTE OF 
KULSWAMNI PLAZA TECHNOLOGY , RAIGAD व 
T ;sKULSWAMINI PLAZA : IT-Advanced Diploma Ti 
1 2109 NANORE, POST. T Mumbai d 2 40 60 1 Semester Full Time 
MANGAON. TAL. 1ST FLOOR NEAR in Industrial Safety 
2 : RAILWAY STATION 


MANGAON , DIST. 
RAGIAD 


MANGAON TAL 
MANGAON, DIST. 
RAIGAD.PIN.402104 


